सन २०२३-२४ करिता राष्ट्रीय कृषि 
विकास योजना कॅफेटेरिया (9०) या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता 
दुसरा हप्ता रु.१२.३६ कोटी निधी वितरीत 
करणे-(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र.राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १९ जानेवारी,२०२४ 
संदर्भ: समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १० जानेवारी, २०२४. 


शासन शुद्धीपत्रक : उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अनुक्रमांक 


8. या areas निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता 

वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण यथावकाश कळविण्यात येईल. 
ऐवजी 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (OPR) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी 


यंत्रणांकडून प्राप्त निधी मागणी, प्रकल्पाची तातडी, अंतिम टप्प्यावरील प्रकल्प व निधी लवकरात 
ळवकर खर्च होणे इ. बाबी विचारात घेऊन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावर 
निश्चित करण्यात यावा. त्यानुसार या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) 
अंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय 
वितरण आयुक्त (कृषि) यांच्या मान्यतेने करण्यात यावे. 

असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध केला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०११९१७५०५०८७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः राकृवि-०८२३/प्र.क्र.१३९/१४-अे, दिनांक- १९ जानेवारी, २०२४ 


३. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. संचालक (सर्व, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

७. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

८. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. प्रधान महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

११.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१२.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 
१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


